RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No . PCE/069/ 2013 - 2015 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


Kh 


SHNA 


ma 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष- ५, अंक - ५० ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

आदेश 
क्रमांक टीपीएस - ३५१५/३३० / प्र. क्र . १०४/ २०१६/ नवि -९. - ज्याअर्थी, जळगाव शहराच्या वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे कलम 
३१ चे उप -कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस - ३५९९ / ७३८/प्र . क्र . १४२ / ९९ / नवि -९, दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२००२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे पिंप्राळा येथील गट क्रमांक २५१/२ मधील क्षेत्र ३१०० . ०० 
चौ . मी . लगतच्या जमिनीसह ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) “ आरक्षण क्रमांक ८७ - प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” करिता ( यापुढे 
“ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण जळगाव महानगरपालिका ( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” 
असे संबोधिले आहे) आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जळगाव महानगरपालिकेने (यापुढे “ उक्त महानगरपालिका ” असे संबोधिले आहे) उक्त जागा उक्त विकास योजना अमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम (१) नुसार नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त 
प्राधिकरणावर दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा उक्त महानगरपालिकेने 
विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही , उक्त महानगरपालिकेने 
विहित कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाने उक्त जागेच्या मालकाने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक २८१८ / २०१५ मध्ये दिनांक 
२१ जुलै २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश 
पारित केले आहेत ; 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


आता ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २) नुसार उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम (१) व ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील जळगाव 
शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेतील “ आरक्षण क्रमांक ८७ - प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” चे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत 
झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली उक्त जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास 
विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , जळगाव महानगरपालिका, जळगाव 
यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . मौजे , तालुका व जिल्हा 

गट क्रमांक 

जागेचे क्षेत्र विकास योजनेमधील आरक्षण 


TY 


मौजे पिंप्राळा , 

२५१/ २ 

३१००. ०० चौ . मी . आरक्षण क्रमांक ८७ - 
तालुका जिल्हा जळगाव, 

“प्राथमिक शाळा व 

खेळाचे मैदान (भागश:). ” 
सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर, तसेच संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांच्या www. dtp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रा. शा. चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 
Dated 30th November 2016 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No. TPS- 3515 / 330 /CR - 104 /2016 /UD - 9. - Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development vide Notification No. TPS -3599 /738 / CR - 142 / 99 /UD - 9 , dated 11th February 2002 has 
sanctioned Development Plan of Jalgaon (Additional Area ) City (hereinafter referred to as " the said 
Development Plan " ) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act”) and the same came into force 
with effect from the 7th April 2002 ; 


and whereas, in the said Development Plan , the land bearing Gat No. 251/2 admeasuring 
3100 .00 sq . mtrs . of Mauje Pimprala , taluka and district Jalgaon alongwith adjacent land (hereinafter 
referred to as " the said Land") is reserved as " Site No . 87 – Primary School and Playground ". The 
Appropriate Authority for the said reservation is Municipal Corporation , Jalgaon (hereinafter referred to 
as “ the said Authority ” ) ; 


and whereas, the said Land has not been acquired by the Jalgaon Municipal Corporation (hereinafter 
referred to as “ the said Municipal Corporation ") within ten years from the date on which the said 
Development Plan came into force ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


३ 


and whereas, the owner of the said Land had , served a Notice , dated 28th October 2013 under 
Section 127 ( 1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice " ) to the said Municipal 
Corporation being the Planning Authority , informing that the said Land has not been acquired by the said 
Municipal Corporation , within the stipulated period ; 


and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid the said Land has not been 
acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub - section (1 ) of 
Section 127 of the said Act, by the said Municipal Corporation ; 


and whereas, Honourable High Court in Writ Petition No. 2818 /2015 , filed by the owner of the said 
Land vide its Order, dated 21st July 2015 has held that, the said reservation to the extent of the said 
Land stands lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


and whereas, it is accordingly expedient to notify that the reservation on the said Land , has been 
lapsed . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and (2 ) of Section 127 of 
the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra, hereby 
notifies that the said reservation viz . “ Site No. 87 - Primary School and Playground” on the said Land 
stands lapsed from the sanctioned Development Plan of Jalgaon (Additional) and the said Land stands 
released from the said reservation and shall be available to the landowner for the purpose of Development 
as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan . 


A copy of the part plan showing the details of Land released from reservation vide this Order is 
available in the Office of the Commissioner, Jalgaon Municipal Corporation , Jalgaon during office hours 
on all working days for inspection of public up to one month . 


Schedule 


Gat No . 


Mauje , Taluka , 

District 


Area of the 

Land 


Reservation of 
Development Plan 


3 


251/ 2 


3100 .00 sq. mtrs . 


Mauje Pimprala , 
Taluka and 
District Jalgaon . 


Site No. 87 - 
" Primary School 
and Playground" 
(Part). 


This Order shall also be available on the Governmentwebsite www .maharashtra . gov. in aswell as on 
the website of Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune at www . dtp .maharashtra.gov. in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१ , २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

आदेश 
क्रमांक टीपीएस - ३५१५/ ३७६ / प्र. क्र . ८५/ २०१६/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, जळगाव शहराच्या वाढीव हद्दीची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे 
कलम ३१ चे उप - कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस - ३५९९ / ७३८/ प्र. क्र . १४२ ( अ)/ ९९/ नवि - ९ , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २००२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना " 
असे संबोधिले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे निमखेडी येथील गट क्रमांक १६ ( पैकी) मधील 
क्षेत्र ३६२० . ०० चौ . मी . (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे) “ आरक्षण क्रमांक ३३ - प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” करिता ( यापुढे 
“ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे ) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण जळगाव महानगरपालिका ( यापुढे “ उक्त 
प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे ) आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जळगाव महानगरपालिकेने ( यापुढे “ उक्त महानगरपालिका ” असे संबोधिले आहे ) उक्त जागा उक्त विकास योजना 
अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम (१) नुसार नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त 
महापालिकेवर दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा उक्त 
महानगरपालिकेने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही , उक्त 
महानगरपालिकेने विहित कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालयाने उक्त जागेच्या मालकाने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १९८४/ २०१५ मध्ये दिनांक १५ 
सप्टेंबर २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे 
आदेश पारित केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २) नुसार उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश 
निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १ ) व ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील जळगाव 
शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेतील “ आरक्षण क्रमांक ३३ - प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” चे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत 
झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली उक्त जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास 
विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , जळगाव महानगरपालिका, जळगाव 
यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . मौजे, तालुका व जिल्हा 

गट क्रमांक 

जागेचे क्षेत्र विकास योजनेमधील आरक्षण 
१ 

३ 
मौजे निमखेडी , 

३६२०. ०० चौ . मी . आरक्षण क्रमांक ३३ - 
तालुका जिल्हा जळगाव . 

“ प्राथमिक शाळा व 
खेळाचे मैदान ” 


१६ पैकी 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर , तसेच संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांच्या www. dtp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रा. शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 
Dated 30th November 2016 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No. TPS- 3515 /376 /CR -85 /2016 /UD -9 . - Whereas, the Government of Maharashtra in Urban 
Development vide Notification No. TPS -3599/738 /CR - 142 (A )/UD - 9, dated 11th February 2002 has 
approved the Revised Development Plan of Jalgaon (Additional Area ) City (hereinafter referred to as " the 
said Development Plan") under Section 31 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and the same came into force 
with effect from the 7th April 2002 ; 


and whereas, in the said Development Plan , the land bearing Gat No . 16 (Pt.) admeasuring 
3620 .00 sq. mtrs . of Mauje Nimkhedi, taluka and district Jalgaon (hereinafter referred to as " the said 
Land") is reserved as “ Site No. 33 – Primary School and Playground ". The Appropriate Authority for the 
said reservation is Municipal Corporation , Jalgaon (hereinafter referred to as “ the said Authority ” ); 


and whereas, the said Land has not been acquired by the Jalgaon Municipal Corporation (hereinafter 
referred to as " the said Municipal Corporation ") within ten years from the date on which the said 
Development Plan came into force ; 


and whereas, the owner of the said Land had , served a Notice , dated 28th October 2013 under 
Section 127 ( 1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice ") to the said Municipal 
Corporation being the Planning Authority, informing that the said Land has not been acquired by the said 
Municipal Corporation , within the stipulated period ; 


and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid the said Land has not been 
acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub -section (1 ) of 
Section 127 of the said Act , by the said Municipal Corporation ; 


and whereas , Honourable High Court in Writ Petition No. 1984 / 2015 , filed by the owner of the said 
Land vide its Order, dated 15th September 2015 has held that, the said reservation to the extent of the 
said Land stands lapsed , under Section 127 of the said Act; 


and whereas , it is accordingly expedient to notify that the reservation on the said Land, has been 
lapsed. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and (2 ) of Section 127 of 
the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra , hereby 
notifies that the said reservation viz . " Site No. 33 - Primary School and Playground ” on the said Land 
stands lapsed from the sanctioned Development Plan of Jalgaon (Revised ) and the said Land stands 
released from the said reservation and shall be available to the landowner for the purpose of Development 
as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३०, शके १९३८ 


A copy of the part plan showing the details of land released from reservation vide this Order is 
available in the Office of the Commissioner, Jalgaon Municipal Corporation , Jalgaon during office hours 
on all working days for inspection of public up to one month . 


Schedule 


Gat No . 


Mauje , Taluka , 

District 


Area of the 

Land 


Reservation of 
Development Plan 


. 


5 


16 ( Pt .) 


3620. 00 sq . mtrs. 


Mauje Nimkhedi, 
Taluka and 
District Jalgaon. 


Site No . 33 - 
" Primary School 
and Playground ". 


This Order shall also be available on the Governmentwebsite www .maharashtra. gov.in aswell as on 
the website of Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune at www . dtp .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


आदेश 


LT 


६ 


क्रमांक टीपीएस -३५१५/३७७/ प्र. क्र . ८६/ २०१६/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, जळगाव शहराच्या वाढीव हद्दीची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले 
आहे) चे कलम ३१ चे उप - कलम (१ ) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस - ३५९९/ ७३८ / सीआर १४२ ( अ)/ ९९ / 
नवि -९ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधिले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे पिंप्राळा येथील गट क्रमांक २४७/ १ ( पैकी ) मधील 
क्षेत्र २५२९ .०० चौ . मी . (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) लगतच्या जमिनींसह “ आरक्षण क्रमांक ८८ - बगीचा ” करिता ( यापुढे “ उक्त 
आरक्षण ” असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण जळगाव महानगरपालिका ( यापुढे “ उक्त 
प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे) आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जळगाव महानगरपालिकेने (यापुढे “ उक्त महानगरपालिका ” असे संबोधिले आहे) उक्त जागा उक्त विकास योजना 
अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम (१) नुसार उक्त प्राधिकरणावर दिनांक १ जुलै 
२०१३ रोजी सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा उक्त महानगरपालिकेने विहित कालावधीत संपादन केली 
नसल्याचे कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम ( १) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही , उक्त 
महानगरपालिकेने विहित कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही; 
___ आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाने उक्त जागेच्या मालकाने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १९८३/ २०१५ मध्ये दिनांक १५ 
सप्टेंबर २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये , उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे 
आदेश पारित केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम (२) नुसार उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश 
निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१ , २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


७ 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १) व ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील जळगाव 
शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेतील “ आरक्षण क्रमांक ८८ - बगीचा ” चे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत 
आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली उक्त जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध 
होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , जळगाव महानगरपालिका , जळगाव 
यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . मौजे, तालुका व जिल्हा 

गट क्रमांक 

जागेचे क्षेत्र विकास योजनेमधील आरक्षण 


मौजे पिंप्राळा, 

२४७/ १ पैकी 

२५२९ . ०० चौ . मी . आरक्षण क्रमांक ८८ - 
तालुका जिल्हा जळगाव . 

“ बगीचा ” ( भागशः) 
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर , तसेच संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांच्या www. dtp . maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 
Dated 30th November 2016 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No. TPS -3515 / 377 /CR - 86 / 2016 /UD - 9. - Whereas, the Government of Maharashtra in Urban 
Development vide Notification No. TPS- 3599 /738 /CR - 142 (A ) /UD -9 , dated 11th February 2002 has 
approved the Revised Development Plan of Jalgaon (Additional Area ) City (hereinafter referred to as " the 
said Development Plan ” ) under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and the same came into force 
with effect from the 7th April 2002 ; 


and whereas, in the said Development Plan , the land bearing Gat No. 247 / 1 (Pt.) admeasuring 
2529 .00 sq . mtrs . of Mauje Pimprala , taluka and district Jalgaon alongwith adjacent land (hereinafter 
referred to as " the said Land") is reserved as " Site No. 88 - Garden ". The Appropriate Authority for the 
said reservation is Municipal Corporation , Jalgaon (hereinafter referred to as “ the said Authority ” ); 


and whereas, the said Land has not been acquired by the Jalgaon Municipal Corporation (hereinafter 
referred to as " the said Municipal Corporation ") within ten years from the date on which the said 
Development Plan came into force ; 


and whereas , the owner of the said Land had , served a Notice , dated 1st July 2013 under Section 
127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice" ) to the said Municipal Corporation 
being the Planning Authority , informing that the said Land has not been acquired by the said Municipal 
Corporation , within the stipulated period ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


and whereas , even after service of the said Notice as aforesaid the said Land has not been 
acquired within stipulated time Limit from the date of the service of said Notice under sub - section ( 1) 
of Section 127 of the said Act, by the said Municipal Corporation ; 

and whereas, Honourable High Court in Writ Petition No. 1983/2015 , filed by the owner of the said 
land vide its Order, dated 15th September 2015 has held that, the said reservation to the extent of the 
said Land stands lapsed , under Section 127 of the said Act; 


and whereas , it is accordingly expedient to notify that the reservation on the said Land, has been 
lapsed. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and (2 ) of Section 127 of 
the said Act, and of all other powers enabling it in thatbehalf , the Government of Maharashtra , hereby 
notifies that the said reservation viz . " Site No. 88 - Garden ” on the said Land stands lapsed from the 
sanctioned Development Plan of Jalgaon (Revised ) and the said Land stands released from the said 
reservation and shall be available to the landowner for the purpose of Development as otherwise 
permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan . 


A copy of the part plan showing the details of land released from reservation vide this Order is 
available in the Office of the Commissioner, Jalgaon Municipal Corporation , Jalgaon during office hours 
on all working days for inspection of public up to one month . 

Schedule 


5 


Gat No . 


Mauje, Taluka, 

District 


Area of the 

Land 


Reservation of 
Development Plan 


No. 


247/ 1 ( Pt.) 


2529 . 00 sq . mtrs . 


Mauje Pimprala , 
Taluka and 
District Jalgaon . 


Site No . 88 - 
"Garden ” (Part ). 


This Order shall also be available on the Governmentwebsite www .maharashtra . gov. in as well as on 
the website of Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune atwww .dtp .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of theGovernor ofMaharashtra , 

R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/कार्या- २/ ५ / नाशिक / सुरगाणा/ एसआर क्रमांक -०३/ २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ 
वस्त्यांचा समूह, वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील शिंदे ( दि .) ग्रामपंचायतीतील पायरपाडा पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१ , २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


९ 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ जानेवारी २०१६ 
रोजी शिंदे( दि .) ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पायरपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 

जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


गावठाण 


ocww० 


पूर्व : २४२ 
दक्षिण : २४०/ २४१ 
पश्चिम : २४८ 

उत्तर : २२६ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २५ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नाशिक/ सुरगाणा/ एसआर क्रमांक -०६/ ५२९४२/ २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा 
समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी /वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील मालगव्हाण ग्रामपंचायतीतील कोदरी पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जानेवारी 
२०१६ रोजी मालगव्हाण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या कोदरी पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 

जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : १६२ 
दक्षिण : १२४ 
पश्चिम : १२५ 

उत्तर : १३०/ १३१ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २३ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ नाशिक / सुरगाणा/ एसआर क्रमांक -०६/ ५२९४३/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा 
समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील मालगव्हाण ग्रामपंचायतीतील वावरपाडा पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ 
वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे 
दिनांक २ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जानेवारी 
२०१६ रोजी मालगव्हाण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या वावरपाडा पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


११ 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 

जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : ३६ 
दक्षिण : ३७ 
पश्चिम : ४९ 

उत्तर : ५१ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , २३ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ नाशिक / सुरगाणा/ एसआर क्रमांक -०८/ ५२९४४/२०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा 
समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील मालगव्हाण ग्रामपंचायतीतील बनपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जानेवारी 
२०१६ रोजी मालगव्हाण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बनपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथेपाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१ , २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


३ 


गावठाण 


w 


पूर्व : ३६ / ३१ 
दक्षिण : ३० 
पश्चिम : ४२ 
उत्तर : ४० 


w 


___oc 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , २३ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नाशिक / सुरगाणा/ एसआर क्रमांक - ०९ / ५२९४५/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा 
समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील पळसण ग्रामपंचायतीतील आंबेपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
३ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


३ 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जानेवारी 
२०१६ रोजी पळसण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या आंबेपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


१३ 


जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


TY 


गावठाण 


पूर्व : ३८ 
दक्षिण : ३९ 
पश्चिम : ५/ ४७ 
उत्तर : ६/ ८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, २३ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नाशिक / सुरगाणा/ एसआर क्रमांक -१२/ ५३१९०/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा 
समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


__ _ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील पळसण ग्रामपंचायतीतील फणसपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
३ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जानेवारी 
२०१६ रोजी पळसण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या फणसपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१ , २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गावठाण 


पूर्व : २७ 
दक्षिण : ४९ 
पश्चिम : ५० / ५१ 


w 


w 


उत्तर : ५७ 


___oc 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , २५ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ नाशिक / सुरगाणा/ एसआर क्रमांक - १४/ ५३१९१/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा 
समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील आंबाठा ग्रामपंचायतीतील हुंबाचापाडा पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
३ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी 
२०१६ रोजी आंबाठा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या हुंबाचापाडा पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


१५ 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


गावठाण 


cww० 


पूर्व : १३१ 
दक्षिण : १३० 
पश्चिम : १२६ 
उत्तर : १३१ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २५ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ नाशिक / सुरगाणा/एसआर क्रमांक - १७ / ५३१९२/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा 
समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी /वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील सराड ग्रामपंचायतीतील राजभुवन पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी 
२०१६ रोजी सराड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या राजभुवन पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


__ आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१ , २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


गावठाण 


cww० 


पूर्व : १३५ / १३६ 
दक्षिण : क . नं . २७६ 
पश्चिम : क . नं . २७६ 
उत्तर : ९५ , क . नं . २७६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २५ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ नाशिक / सुरगाणा/एसआर क्रमांक - १० / ५३२०८/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा 
समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील पळसण ग्रामपंचायतीतील जांभूळपाडा ( ख.) पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / 
वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे 
दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जानेवारी 
२०१६ रोजी पळसण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जांभूळपाडा ( ख.) पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार 
व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


१७ 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गावठाण 


w 


पूर्व : ३ / २ 
दक्षिण : १०९ 
पश्चिम : ९४/ १०८ 
उत्तर : ०७ 


w 


___oc 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , २५ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ नाशिक / सुरगाणा/ एसआर क्रमांक - ११/ ५३२१० / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा 
समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील पळसण ग्रामपंचायतीतील जांभीपाडा पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
३ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जानेवारी 
२०१६ रोजी पळसण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जांभीपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१ , २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गावठाण 


w 


पूर्व : ६८ /८१ 
दक्षिण : ८३ 
पश्चिम : ६६/ ६५ 
उत्तर : ६७ 


w 


___oc 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , २५ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ नाशिक / सुरगाणा/ एसआर क्रमांक - ०१/ ५३२१५/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा 
समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील शिंदे (दि.) ग्रामपंचायतीतील वांजुळपाणी पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / 
वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे 
दिनांक २ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ जानेवारी 
२०१६ रोजी शिंदे (दि .) ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या वांजुळपाणी पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार 
व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


१९ 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


गावठाण 


पूर्व : ३०६ 
दक्षिण : ३२४ 
पश्चिम : ३२८ 
उत्तर : ३१३/ ३१२ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २५ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

__ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ नाशिक / सुरगाणा/ एसआर क्रमांक - ०४ / ५३२१७/२०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा 
समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील मालगव्हाण ग्रामपंचायतीतील तेटपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जानेवारी 
२०१६ रोजी मालगव्हाण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या तेटपाडा पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१ , २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा 


अ. क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


गावठाण 


पूर्व : ११० 
दक्षिण : ८ 
पश्चिम : १७३ 
उत्तर : १२९ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २५ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

__ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ नाशिक / सुरगाणा/ एसआर क्रमांक - ०५/ ५३२१८/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा 
समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील मालगव्हाण ग्रामपंचायतीतील शिराटा पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जानेवारी 
२०१६ रोजी मालगव्हाण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या शिराटा पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


२१ 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


३ 


० 


गावठाण 


पूर्व : १३२ 
दक्षिण : ८९ 
पश्चिम : ९१ 
उत्तर : १९० 


cw 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २५ नोव्हेंबर २०१६ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हा जळगाव 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 

क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-०१/२०१४ . - ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-१/ २०१४ , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , सोबतच्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे , 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव , तालुका जिल्हा जळगाव यांना ( अधिसूचना काढण्यापूर्वी 
अधिकाऱ्यांचे नाव व पत्ता नमूद करावा) पदनिर्देशित करीत आहे . 


ध्या चालान या अन्य साधित शासन लागलेला जिल्लावकारी वन विनियमान्याने 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३०, शके १९३८ 


अनुसूची 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे असोदा 

अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


९१९ पै . 


९२० 


९२१ पै. 


. 


९२२ 


. 


९२५ 


. 


९२६ पै. 


९२७ पै . 


९२८ पै . 


उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, जळगाव यांचेकडील मोजणी 
अहवालानुसार यापूर्वी कलम ११ अधिसूचनेतील गट क्रमांक 
९२९ पै. ऐवजी गट क्रमांक ९२८ पै. मधून क्षेत्र संपादित होत 
आहे. यापूर्वीचे गट क्रमांक ९२९ पै. मधील संपादन रद्द 
समजण्यात यावे. 


U 


९३३ पै. 


९३४ पै. 


९३५ पै . 


९३६ पै. 


९३८ पै . 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख, जळगाव यांचेकडील मोजणी 
अहवालानुसार यापूर्वी कलम ११ अधिसूचनेतील गट क्रमांक 
९२९ पै. ऐवजी गट क्रमांक ९२८ पै. मधून क्षेत्र संपादित होत 
आहे. यापूर्वीचे गट क्रमांक ९२९ पै. मधील संपादन रद्द समजण्यात 


यावे. 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव, मौजे तरसोद 


१७६ पै . 


१५१ पै . 


१५२ पै. 


१५३ पै . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 


२३ 


अनुसूची – चालू 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे तरसोद 

अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


१५४ पै. 


- 


1 


여다 


० 


४० 


하 


१ ७४ 


하 


하 


१10 


० 


१ 


१२९ पै . 
१३१ पै. 


다 
. 


- 


१ १७ 


대 


० ०१ 


한 


० ४४ 


바 


0 


38 


대 


० ०१ 


다 


६०७/ १ पै. 


100 


६०७/ २ पै. 


O 


१५ 


० 


१३ 


० 


६१ 


६०५ पै. 
६०३ पै. 
६०४ पै. 
६२३ पै . 


하 


० 


४० 


६२५ पै . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५ - २१ , २०१६ / अग्रहायण २४ - ३०, शके १९३८ 


अनुसूची – चालू 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव, मौजे नशिराबाद 

अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे नशिराबाद 

० ०२ 


२४६ पै . 


२५५ पै . 


२५४ पै. 


२५३/ १ पै . 


२५३ / २ पै. 


२४८ पै . 


० ००३ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - भुसावळ तिसऱ्या रेल्वेमार्गाकरिता भूसंपादन 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : जळगाव -भुसावळ तिसऱ्या रेल्वेमार्गाकरिता भूसंपादन करणेबाबत 
समाजाला होणारे लाभ : रेल्वेसेवेची सुविधा 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपमुख्य कार्यकारी अभियंता (निर्माण) कार्यालय , मध्य रेल्वे, भुसावळ, तालुका भुसावळ व उपविभागीय 
अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग, जळगाव , तालुका जळगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव तथा 
समुचित प्रशासन , जळगाव . 


जळगाव, ६ डिसेंबर २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


